अर्थ gq सांख्यिकी संचालनालयातील 
सहसंचालक गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१११८/प्र.क्र.२८ /का.१४२७ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 
दिनांक : १४ जून, २०१८ 


शासन आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य 


पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४(२) व ४(३) नुसार 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील सहसंचालक गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील खाली नमूद 
अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना 
स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नांव, पदनाम व बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
सध्याचे कार्यालय 
(१) (२) (3) 

7 श्री.जि.व.चौधरी, सहसंचालक (समन्वय), 
सहसंचालक (रा.उ., मुख्य कार्यालय, 
मुख्य कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, | (श्री.चं.ब.औरंगाबादकर यांचे बदलीने रिक्‍त 
मुंबई होणाऱ्या पदी) 

२. श्री.चं.ब.औरंगाबादकर, मुख्य संशोधन अधिकारी, 
सहसंचालक (समन्वय), मुख्य कार्यालय, 
मुख्य कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, ।(श्री.पु.हि.भगूरकर यांचे बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
मुंबई पदी) 

३ श्री.पु.हि.भगूरकर, सहसंचालक (रा.उ., 
मुख्य संशोधन अधिकारी, मुख्य कार्यालय, 
मुख्य कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, | (श्री.जि.व. चौधरी यांचे बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
मुंबई पदी) 

२. संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदाचा कार्यभार अन्य 


अधिकाऱ्याकडे सोपवून त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच कार्यमुक्‍तीनंतर संबंधित 


अधिकाऱ्यांनी बदली केलेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व त्या पदाचा कार्यभार स्वीकारावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१११८/प्र.क्र.२८/का.१४२७ 


३. बदली झालेले अधिकारी बदलीच्या कार्यालयात रुजू झाल्यानंतर त्यांनी 
तात्काळ संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याज्ी संपर्क साधून ई-प्रोफाईल अद्ययावत 
करण्याची कार्यवाही सात दिवसांच्या आत करावी. अद्ययावत केलेले ई-प्रोफाईल संबंधित 
कार्यालयाने संबंधित अधिकाऱ्याच्या त्या महिन्याच्या वेतन देयकासोबत कोषागार कार्यालयास 
सादर केल्याशिवाय त्यांचे वेतन देयक कोषागार कार्यालयाने पारित करु नये. तसेच, अद्ययावत 
ई-प्रोफाईलच्या प्रती संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई व शासनास पाठविण्यात 
याव्यात. ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालय प्रमखांची राहील. 

४. संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी बदळी करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास कार्यमुक्त 
केल्याबाबतच्या व रुजू करुन घेतल्याच्या आदेशाची प्रत या विभागास अग्रेषित करावी. 


कि सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१४११०१२७८६१६ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क e Digitally signed by Priyanka Ranjan Chhapwale 
p rl a n ka Ra n a n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f5f69a709a20ae 


Chhapwale द 
(प्रियांका रं.छापवाले ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
प्रत, 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१ व २,मुंबई/ नागपूर. 


. मा.मुख्यमंत्री/मा. मंत्री (नियोजन)/मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१ 
२ 

३. जिल्हाधिकारी (सर्व) 
४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

५. सर्व सह सचिव/ उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (सवी 
७. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी 

८. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

९. लेखा अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

११. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


